राज्य अन्न आयोगावर १ सदस्याची निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्‍ती करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः राअआआ-२०२३/प्र.क्र. ४९/नापु २२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २६ ऑगस्ट, २०२४ 
संदर्भ :- 


१. शासन निर्णय क्रमांक: असुका-२०१७/प्र.क्र. ७४/नापु २२, दि. ११ एप्रिल, २०१७. 
२. शासन आदेश क्रमांकः राअआ-२०२३/प्र.क्र. २७/नापु २२, दि. २३ मे, 2023. 


QIN आदेठा 


उपरोक्त संदर्भाधीन दि. ११ एप्रिळ, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अधिनियम, २०१३ च्या कलम १६ (१) मधील तरतूदीनुसार “राज्य अन्न आयोग” गठीत करण्यात 
आला आहे. दि. २३ मे, २०२३ च्या आदेशान्वये राज्य अन्न आयोगाच्या सदस्य सचिवपदी श्री. तातोबा 
कोळेकर, सह सचिव यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


सद्यस्थितीत राज्य अन्न आयोगावरील अध्यक्ष व सर्व सदस्य यांची पदे रिक्‍त आहेत. 


अध्यक्ष, राज्य अन्न आयोग व सदस्य, राज्य अन्न आयोग या पदांवर नियमित नियुक्‍ती 
होईपर्यंत श्री. सुभाष राऊत यांची सदस्य, राज्य अन्न आयोग या पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात 


नियुक्‍ती करण्यात येत आहे:- 
अ.क्र. नाव पदनाम 
।_१. | श्री. सुभाष राऊत सदस्य 


सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८२६१२०६४६३८०६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


0130410 


DINESH SHAMRAO 2 
GHATGE i 


(दिनेश शा.घाटगे), 
छासनाचे अवर सचिव 
प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 


शासन आदेश क्रमांकः राअआ-२०२३/प्र.क्र. ४९/नापु २२ 


४. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, 

५. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, विधान भवन, मुंबई. 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 

७. सर्व खाजगी सचिव, मा. मंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 

८. सर्व खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 

९. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

१०. सर्व विभागीय आयुक्त, 

११. सर्व जिल्हाधिकारी, 

१२. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा, 

१३. नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 

१४. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई 

१५. सर्व उप आयुक्त (पुरवठा), 

१६. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 

१७. सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी, 

१८.सर्व अधिकारी (प्रधान सचिव वगळून), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 

१९.सर्व कार्यासने, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 

२०. सर्व सदस्य, राज्य अन्न आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२१. सदस्य सचिव, राज्य अन्न आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

22. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

२३. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, gal मजला, विधानभवन, 
मुंबई 

२४. सर्व विधान परिषद सदस्य व विधानसभा सदस्य. 

२५. प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, 

२६.निवडनस्ती (कार्यासन नापु-२२) 


es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


